पु.ल. देशपांडे यांच्या स्मृती दिनानिमित्तीने पु.ल. देशपांडे 
महाराष्ट्र कला अकादमी,मुंबई येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या “आठवणीतले पु.ल.” या कार्यक्रमाच्या खर्चास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पुलदे-२०२२ /प्र.क्र.२३/सां.का. २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक : १३ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा :- प्रकल्प संचालक, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी यांचे पत्र क्र- पुलदे/२७२७, 


दि. ०७.०६.२०२३ 


झासन निर्णय :- 
पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांचेमार्फत पु.ल.देशपांडे यांच्या स्मृती 


दिनानिमित्त दिनांक १२ जून २०२३ रोजी पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई येथे 
“आठवणीतले पु.ल.” हा कार्यक्रम आयोजन करण्याबाबत अकादमीने संदर्भाधीन पत्रान्वये प्रस्तावित 


केले होते. अकादमीच्या प्रस्तावानुसार “आठवणीतले पु.ल.” या कार्यक्रमांतर्गत खालील तक्त्यात 


दर्शविण्यात आलेल्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यास कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र कार्यक्रमाचे स्वरूप कार्यक्रमाचे स्थळ 
।_१_ | चित्रप्रदर्शन आर्ट गॅलरी 
२ | सवलतीच्या दरात पुस्तके उपलब्ध करून देणारी व्हॅन | कलांगण 
३ | लघुपट महोत्सव मिनी थिएटर 
४ | कविता, गाणी, अभिवाचन व संकलित ध्वनी चित्रफिती | मिनी थिएटर 
२. सदर कार्यक्रमांतर्गत welts तक्‍्यातील दर्शविण्यात आलेल्या बाबींवर झालेला खर्च 
रू.५०,०००/- (अक्षरी रुपये पन्नास हजार फक्त) इतक्या रकक्‍्कमेस या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व 
वित्तीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. बाबनिहाय तपशील रक्‍कम रुपये 
।_१_ | कलाकार मानधन रू. २५,०००/- 
२ | जाहिरातीवरील खर्च रू.१०,०००/- 
3 | प्रकाशयोजना आणि ध्वनीयंत्रणा रू. ७,०००/- 
४ | उपहार खर्च रू. २,०००/- 
4 | छपाई खर्च रू. १,२००/- 
६ | समन्वयक आणि स्वयंसेवक मानधन रू. ४,८००/- 
एकूण रू. ५०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२२ /प्र.क्र.२३/सां.का. 2 


२. सदर कार्यक्रमासाठी झालेल्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रकल्प संचालक, पु.ल. 
देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांनी शासनास सादर करावे. 


३. प्रकल्प संचालक, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई यांना यासाठी नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिका-यास 
यासंबंधीच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


४. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक “झेडडी- ०२,मुख्य लेखाशिर्ष २२०५ कला व 
संस्कृती(१०१) ललित कला शिक्षण (०७)(०१), पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी (२२०५ १४६३) 
५०- इतर खर्च” (अनिवार्यी या लेखाशीर्षाखाळील सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षातील उपलब्ध 
निधीतून भागविण्यात यावा. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३ /प्र.क्र.३०/२०१३ 
/विनियम, भाग-दोन, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 
भाग-पहिळा, उपविभाग -तीन, अ.क्र.४, नियम क्र. २७ (२) (अ) नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३१०१३१५५११३८२२३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUMANT DINKAR --- nna 
PASHTE 


=Maharashtra, 

E95 DOF2CF7C7FO9CA18CFOC9C9363A05E6070B1C03455 
DINKAR PASHTE 

+05'30° 


(सु.दि.पाष्टे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत:- 


मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 
मुंबई. 

७. महालेखापाल लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता महाराष्ट्र-१, मुंबई 

८. सह सचिव (व्यय-१५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.प्रकल्प संचालक,पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी,मुंबई. 

१३.निवड नस्ती, सां.का.२ 


co “७ AY -O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


